RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


AND 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १३८ ( २ )] 


मंगळवार, ऑक्टोबर १० , २०१७ / आश्विन १८ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ३२ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 

गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , 
१ ९ ७१. 

क्रमांक भूसंपा. २०१७/ प्र.क्र .१२८ / झोपनि -२. - ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी, 
वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अनुसूची ” असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ ४ मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ५ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा 
करण्यात आला आहे .) संपादित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु . नि . व पु.) अधिनियम , १९ ७१ ( महा. १९ ७१ चा २८ ) च्या कलम १४ च्या पोट - कलम (१) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , बांद्रा, 
मुंबई यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्र . झोपुप्रा / उजि / भूसंपादन/ प्र.क्र . २२/२०१६/२३, दिनांक १३ जानेवारी २०१७ तसेच मराठी वृत्तपत्र “ नवाकाळ 
या मराठी वृत्तपत्रात आणि “ दी फ्री प्रेस जर्नल " या इंग्रजी वृत्तपत्रात दिनांक १६ जानेवारी २०१७ रोजी जाहिर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येऊन 
आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ३६ अन्वये, सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे दिसेल अशाठिकाणी चिकटवून, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६) मध्ये 
नमूद 

केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त जमिनीचे मालक आहेत वा हितसंबंधीय आहेत , अशा व्यक्तींना उपरोक्त नोटीस मिळाल्यापासून वा वृत्तपत्रात 
नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या कालावधीत उक्त जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये याबाबतची कारणे दाखविण्यास 
फर्माविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारी यांनी संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच 
जमिनीचेमालक वहितसंबंधीत यांच्या घेतलेल्या सुनावणीत संबंधित, झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या युक्तीवाद, अधिकार अभिलेखांतील 
नोंदी, उक्त जमिनीवर विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य असल्याबाबत उक्त जमीन 
संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक ३० जानेवारी २०१७ रोजी सादर 


.. 


" 


केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )( c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , वांद्रे( पू), मुंबई यांनी सादर केलेल्या 
अभिवेदन, अहवाल व त्यांनी या प्रकरणी केलेली कार्यवाही राज्य शासनास उक्त अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या विकासासाठी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचेदिसून आले आहे . 


( १ ) 


भाग चार - ब -३२९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर १०, २०१७/ आश्विन १८ , शके १ ९ ३ ९ 


. 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D )( c)(i) च्या परिच्छेद ( A ) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या 
प्रकरण पाच मधील कलम १४ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे 
घोषित करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा तालुका गाव 

नगर संपादित करावयाच्या 

जमीन मालक व 
भूमापन जमिनीचे अंदाजित 

इतर धारकांची नावे 
क्रमांक क्षेत्र ( चौ.मी. मध्ये) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
मुंबई उपनगर बोरिवली दिंडोशी १० / १० अ / ३( पै ) ८८.७ ( क.जा.प. नुसार ७/१२ धारक सदरी ) 
जिल्हा 

१०/१० क ( पै ) 

३७२.६ 

कब्जेदार : 
१०/२५ ( पै) 

३.० 

१ . धा.इ.इ. कंपनी लि ., 
१०/२६ ( पै ) 

२८६.७ 

२. श्री . हर्षदराय जमनादास मेहता . 
१०/२७( पै ) 

३० ९ .६ 
१०/२८ ( पै) 

२१२.५ 
१० / २ ९ ( पै) 

१७५.० 
१०/३०( पै) 

१६२.२५ 
१० / ३१ अ ( पै ) 

१३०.६ 

धारक : 

१. द . इस्टेटइन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा . लि . 
१० / ३१ ब( पै ) 

२६८.४ 

धारक : 
१. द. इस्टेटइन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा . लि . 

( बगीचा कडे राखीव ) 

एकूण २०१२.३५ 
सीमा 


न.भू.क्र . 


१० / १० अ / ३ ( पै ) 
१० / १० क ( पै ) 


उत्तर ( न.भू.क्र .) 

दक्षिण ( न.भू.क्र .) 
१० / १० अ / ३ ( पै ) १० / १० अ / ३ ( पै ) 
अपर गोविंद नगर रोड 

१० / १ ब आणि 

१० / ३१ ब ( पै) 
१०/२६ ( पै) 

१०/२५ ( पै ) 
१०/२७ ( पै ) १०/२५ ( पै ) 


१०/२५ ( पै ) 
१०/२६ ( १ ) 


पूर्व ( न.भू.क्र .) पश्चिम (न.भू.क्र .) 
१०/२६ ( पै ) आणि १०/२७ ( पै ) १० / १० अ / ३ ( पै ) 
१० / १ ब 

१० / १० क ( पै ) आणि 

१० / ३१ ब ( पै ) 
१०/२५ ( पै ) 

१०/२५ ( पै ) 
१० / १ ब आणि 

१०/२६ ( १ ) आणि 
१० / १ क ( पै ) 

१० / १० अ / ३ ( पै ) 
१० / १ ब 

१०/२७ ( पै ) आणि 

१० / १० अ / ३ ( पै) 
१० / १ ब 

१०/२८ ( पै) 
१० / १ ब 

१० / २ ९ ( १ ) 
१० / १ ब 

१०/३० ( पै ) 
१० / १ ब 

१० / ३१ अ ( पै ) 
१० / १ ब 

१० / ३१ ब ( पै ) 


१०/२७ ( पै ) 


१०/२८ ( १ ) 


१०/२६ ( १ ) 


१०/२८ (पै ) 
१० / २९ ( पै ) 
१०/३० ( १ ) 
१० / ३१ अ ( पै ) 
१० / ३१ ब ( पै ) 


१० / २९ ( पै ) 
१०/३० ( पै) 
१० / ३१ अ ( पै ) 
१० / ३१ अ ( पै ) 
१० / ३१ क ( पै ) 


१०/२७ ( पै ) 
१० / २९ ( पै ) 
१० / २ ९ ( पै ) 
१०/३० ( पै ) 
१० / १ ब 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बी . जी . पवार, 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १० , २०१७ / आश्विन १८, शके १ ९ ३ ९ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 
Mumbai 400 032 , dated the 10th October 2017 

Notice 
MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971 . 

No. Bhusampa - 2017 /C.R.128 /Zopani- 2. — Whereas, on representation from the Chief Executive 
Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, it appears to the Government of 
Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the Slum Rehabilitation 
Scheme in relation to the Slum Rehabilitation Area mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said Schedule " ), it is necessary that the land specified in the said 
Schedule (hereinafter referred to as the said land ” ), should be acquired ; 

And whereas, as required by the proviso to sub - section ( 1) of section 14 of Chapter V read 
with paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement, Clearance and Re -development) Act, 1971 (Mah . XXVIII of 1971) 
(hereinafter referred to as “ the said Act " ), the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra, Mumbai, has, by his Notice No. SRA /Dy. Coll./L.A./C.S . No. 22/2016/23 , dated 
the 13th January 2017 served in prescribed manner and also by notice published in the daily 
Marathi newspaper “ Nava Kal ” and English newspaper “ The Free Press Journal ” dated the 
16th January 2017 , and also by affixing in the conspicuous part in the premises situated in the 
said land, as provided in section 36 of the said Act, called upon the persons mentioned in column 
(6 ) of the said Schedule , who are the owners of the said land or any other person interested 
therein to show cause , within fifteen days from the date of its publication in the newspapers, as to 
why the proposal to acquire the said land for implementation of the Slum Rehabilitation Scheme 
for the concerned protected slum dwellers should not be sent to the State Government for approval ; 

And whereas, the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, 
after considering the objections received in this behalf for the acquisition of the said lands and 
pleading on behalf of the proposed Co-operative Housing Society of the Slum dwellers , entries as 
to the rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate request of the 
protected slum dwellers, by his representation dated the 30th January 2017 submitted the report 
for the acquisition of the said land ; 

And whereas , as required by the first proviso to sub -section ( 1) of section 14 of Chapter V 
read with Paragraph (A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act , 
on representation from the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra , 
Mumbai, and after considering his report it appears to the State Government that in order to 
enable the Slum Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum 
Rehabilitation Scheme in the slum rehabilitation area mentioned in the said Schedule , the said 
land should be acquired ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 14 read with 
paragraph ( A ) of sub - clause (i) of clause ( c) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares, by this notice , that it has decided to acquire the said land . 

Schedule 
District Taluka Village 

C.T.S. Approximate area of Name of the owners or 
No. the land decided other interested person 
to be acquired 

of the land decided to 
(In Sq. Mtrs.) 

be acquired . 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) (5 ) 

(6 ) 
Mumbai Borivali Dindoshi 10 / 10A / 3 (pt ) 

88.7 

(As per K.J.P. Holder 
Suburban 

10 / 10C ( pt ) 

372.6 

of 7/12 abstract) 
District . 

10/25 ( pt ) 

3.0 

Kabjedar : 
10/26 ( pt) 

286.7 

1. H.E.E. Company Ltd. 
10/27 ( pt ) 

309.6 

2. Mr. Harshadrai 
10/28 ( pt ) 

212.5 

Jamnadas Mehta . 
10/29 ( pt ) 

175.0 
10/30 ( pt) 

165,25 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १० , २०१७ / आश्विन १८ , शके १ ९ ३ ९ 


Schedule / Concld . 


District 


Taluka 


Village 


C.T.S. 
No. 


Approximate area of 
the land decided 
to be acquired 
(In Sq. Mtrs .) 

(5 ) 


Name of the owners or 
other interested person 
of the land decided to 
be acquired . 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


10 /31A (pt ) 


130.6 


Holder 


10/31B ( pt ) 


268.4 


1. The Estate 

Investment Pvt. Ltd. 
Holder : 
1. The Estate 

Investment Pvt. Ltd. 
(Reserve for Garden ) 


Total 


2012.35 


Boundaries : 


C.T.S 
No. 


On the East by 

(C.T.S No.) 


On the West by 

(C.T.S No.) 


On the North by On the South by 

(C.T.S No.) (C.T.S No.) 


10 / 10A / 3 ( pt ) 


10 /10A / 3 (pt ) 


10 / 10A / 3 ( pt ) 


10 / 10A / 3 (pt) 10/26 ( pt ) And 

10/27 ( pt ) 
10 / 10C ( pt) 

10 / 1B 


Appar Govind 
Nagar Road 

10/26 ( pt ) 
10/27( pt ) 


10 / 1B And 10/31 

B ( pt ) 
10/25 ( pt ) 
10/25 ( pt) 


10/25 ( pt ) 
10/26 ( pt ) 


10/25 ( pt ) 
10 /1B And 
10/10 (pt ) 


10/27 ( pt) 


10 / 1B 


10/28 ( pt ) 


10/26 ( pt ) 


10 / 10C ( pt ) 
And 10 /31B ( pt) 

10/25 (pt) 
10/26 ( pt ) And 
10 /10A / 3 ( pt ) 
10/27 (pt ) And 
10 / 10A / 3 ( pt ) 

10/28 ( pt) 
10/29( pt ) 
10/30 ( pt ) 
10/31 A (pt) 
10/31 B ( pt ) 


10 / 1B 


10 / 1B 


10/28 ( pt ) 
10/29 ( pt ) 
10/30 (pt) 
10 /31A ( pt) 
10 /31B ( pt ) 


10 / 1B 


10/29( pt) 
10/30 ( pt ) 
10/31 A (pt) 
10/31 A ( pt ) 
10/310 (pt ) 


10/27( pt ) 
10/29( pt ) 
10/29 ( pt ) 
10/30 (pt) 

10 / 1B 


10 / 1B 


10 / 1B 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


